बीड जिल्ह्यातील माजलगांव तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र. ६०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१३ जून, २०२२ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र./”मुअऔं/का-१४/प्रआ/रवियो २००१-२१/१११५/व.प्र, दि.२९/०३/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बीड जिल्ह्यातील माजलगांव तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बीड यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
बीड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
बीड यांचा ठराव विचारात घेऊन बीड जिल्ह्यातील माजलगांव तालुक्‍यातील खालील रस्ता प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जीन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावया । दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण । नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी. 
पात्रुड -आनंदगांव ते प्रजिमा-४८ | ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते ७/००) १३.०० । प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. ९८ ७.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-७८ 
मीण मार्ग- ९९ (०/०० ते ६/००) 
६.०० कि.मी. 
एकूण १३.०० 


कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बीड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१८६४.३५० + १३.००) म्हणजेच 
१८७७.३५० कि.मी. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.०० कि.मी. ने घट होवून (६७६३.१९० - 
१३.००) म्हणजेच ६७५०.१९० कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र. ६०/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६१५१६१८१९५९१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN क ण 
KACHARE 


638331 2९46ती4 


FC25354CE08SDFF, 
‘BBBA4BCAOESFOD137FEABOB 
GANPAT SANDIPAN KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, बीड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ७ & 2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


